शासकीय पशुपैदास प्रक्षेत्र, हेटीकुंडी, 
ता.कारंजा घाडगे, जि.वर्धा या प्रक्षेत्राचे 
हस्तांतरण महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, 
नागपूर या संस्थेकडे करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- व्हीआयपी-२०१६/प्र.क्र.१०२/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:-३१ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- १) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.एफवायपी-२१ (२२)/तां.२/सीआर- 
२३/२१४५/पसं-६ पुणे, दि.३०.०८.२०२०. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Was विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.मपविमं/ 
तांत्रिक/१७७७-७९/२०२१ नागपूर, दि.२०.०७.२०२१. 
३) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभागाचा समक्रमांकाचा शासन 
निर्णय दि.१६.१२.२०२१. 


शासन निर्णय:- 


वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णयामधील पृ.क्र.२ वरील शेवटच्या परिच्छेदानंतर खालील परिच्छेद 
वाचण्यात यावा. 

“तथापि, सदर प्रक्षेत्रावरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्यावरील खर्च तसेच इतर 
अनुषंगीक वेतनेत्तर अनिवार्य खर्च संकेतांक क्र.२४०३०३११ अंतर्गत नियमित स्वरुपात होणाऱ्या 
निधीमधून भागविण्यात यावा.” 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२११२३११५१२०००६०१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


DR. SANJAY 
VISHWANATHRAO 


DOIJODE 
( डॉ. संजय वि. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीआयपी-२०१६/प्र.क्र.१०२/पदुम-४ 


६. जिल्हाधिकारी, वर्धा 

७. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 
८ 

९ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर. 

. संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र V3] व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
११. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नागपूर 
१२. जिल्हा Waa उपआयुक्त, वर्धा. 
१३. जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 
१५. अवर सचिव (पदुम -३), कक्ष अधिकारी (पदुम १, २ व १६) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवड नस्ती (पदुम-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


